मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ, 
औरंगाबाद न्यायालयाकरिता 2 Mbps NIC 
Leased Line to 90 mbps Connection 
कार्यान्वितच्या वार्षिक आवर्ती खर्च 
रु.४४,९९७/- (Excl.GST) इतक्या रकमेस 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र.१८/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र.०३/का. ७ 
दिनांक २१/०२/२०२३. 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र.0011/56०/१०१/२०२४, दिनांक ०३/०५/२०२४, 
दि. ०६/०६/२०२४, दि. ०१/०८/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ अन्वये २ ॥॥७७७ _ Leased Line (NIC) from Copper to Fiber Optic 
Cabel media करिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
खंडपीठ, औरंगाबाद न्यायालयाकरिता 2 Mbps NIC Leased Line to 10 mbps Connection 
कार्यान्वितच्या वार्षिक आवर्ती खर्च रु.४४,९९७/- (Excl.GST) इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय 
घेण्यात आले असून, त्यानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ, औरंगाबाद 
न्यायालयाकरिता 2 Mbps NIC Leased Line to 10 mbps Connection कार्यान्वितच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ, औरंगाबाद न्यायालयाकरिता 2 Mbps NIC 
Leased Line to 10 mbps Connection कार्यान्वितच्या रु.४४,९९७/- (Excl.GST) (अक्षरी रु. 
चव्वेचाळीस हजार नऊऱो सत्याण्णव फक्‍त) इतक्या वार्षिक आवर्ती खर्चास याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यानुषंगाने 2 Mbps NIC Leased Line to 10 mbps Connection बाबत तपज्ञील 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र.१८/का. ७ 


Sr. Installation Connectivity Bandwidth | BSNL offered 
No. annual Rate in 
Rs. (Excl.GST) 
1. Registrar High Court of Point to Point 10 Mbps 44,997/- 
Bombay Bench at Leased Line 
Aurangabad, Jalna Road, 
Aurangabad 


३.  याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा “मागणी WG-9, २०१४-न्यायदान, (00) १०२-उच्च 
न्यायालय, (०३) अपील शाखा, (03) (09) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) (२०१४ ००९२)” या 
लेखाशीर्षातील “०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क” या उदिष्टांतर्गत संबंधित वर्षात मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग-१ उप विभाग-३ मधील अ. क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) नुसार आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक 
रु.५०.०० लक्ष पर्यंत पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१॥0/959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१२१२३०५९०२१२ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND 


1४: 
ASHISH ARVINDRAO "etc 
2.5.4.20=3d6a5e330b3b5701 daab1dbb0968a1 823ebae88f93a4 
ar 


b8312e0276db894e483, postalCode=400032, st=Mah 
INumber=7192473332944CE7COACBF0C66959B3BC3088FE 
AYAC H IT 6AC83A09BD02BC394AED7EA8D, cn=ASHISH ARVINDRAO 
AYACHIT 
Date: 2024.08.12 12:45:33 +05'30' 


(आशिष अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


१ 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 

३. प्रबंधक (प्रशासन), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१, मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१,मुंबई, 

६. वित्त विभाग, (व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, (Esa वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र.१८/का. ७ 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१०. कार्यासन अधिकारी ४, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


